आदिवासी विकास सेवेतील 
उपआयुक्त / उपसंचालक / प्रकल्प 
अधिकारी (श्रेणी-१) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची सन २०१९ पर्यंतची 
अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२१५/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१/६/१९८२ ची अधिसूचना 
२) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक: ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२१५/का.१५ 
दि.१२.०६.२०१९. 
३) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२१५/का.१५ 
दि.१९.०९.२०१९. 


शासन परिपत्रक :- 


आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील उपआयुक्त / उपसंचालक / प्रकल्प अधिकारी 


(श्रेणी-१) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०१९ पर्यंतची अंतरिम (तात्पुरती) जेष्ठता यादी 


संदर्भाधिन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आळेली होती. सदर परिपत्रकातील 


परिच्छेद क्र.२ अनुसार सर्व संबंधितांना हरकती व आक्षेप घेण्याची संधी देऊन त्यांच्या हरकती १५ 


दिवसाच्या आत सादर करण्याबाबत त्यांना कळविण्यात आले होते 


२. तथापि, सदर सेवाजेष्ठता यादी संदर्भात संबंधितांची अभिवेदने / निवेदने शासनास प्राप्त 


झाळेली नाहीत. 


३. संदर्भाधिन क्र. ३ च्या दि.१९.०९.२०१९ च्या परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द करण्यात आलेली 


उपआयुक्त / उपसंचालक / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-१) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०१९ 


पर्यंतची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी याद्वारे अंतिम करण्यात येत आहे. 


४. हे परिपत्रक विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यरत असलेल्या 


अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२१५/का.१५ 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१०१११९२८१४२४ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND MAHADEO MAINKAR 
DN: c=IN 1 


११1६9६0 स्का 
MAINKAR Date 2019121026083 0700. 
(गोविंद माईणकर) 
प्रति, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

२. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 

४. सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष,अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 

५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये, 

६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील उपायुक्‍त /उप संचालक / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-१) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 


मंजूर पदे :-१९ पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- १० सरळसेवेने भरावयाची पदे :- ९ 


अ.क्र । ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्म तारीख | शासकीय सेवेत | नियुक्तीचा मार्ग पदावरील 
क्रमांक रूजू झाल्याची नियमित 
तारीख नियुक्तीचा दिनांक 
/ ज्येष्ठता मानीव 
दिनांक 
५ 
ore 


i a a a 
aa ae 
Te 
वागा ema 
mT 


Ts 
oT 
जागा = 
Pet Ei 
Pat ema aaa 
ee | anna a wad 
af 
“fT 
“p= 
७ [1 करसवन अ.किकन | खुला 
i = 


पदोन्नती 


| | श्री. दिनेश. बी. तिडके इ.मा.व. | २४-११-७७ ३०-११-१३ | तात्पुरती पदोन्नती 
सरळसेवेतील कोटयात नियुक्ती दिलेल्या व परिविक्षाधिन कालावधी सुरु असलेल्या अधिकाऱ्यांचा जेष्ठता यादीमधील समावेश हा त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त होण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून करण्यात आलेला आहे. 


fe) 
P 
fe) 
0 
A 


३०-०६-३६ परिवीक्षाधीन 


सेवा समाप्त 
२९-०२-४० 
दि.१८.०१.२०१८ 
३०-०६-३३ पदोन्नत 
२१-१०- 


fe) 
1 
fe) 
0 

A 


पी 
fe) 
0 
A 


ol) 2 
0 0 
0 
1 
0 


दरे 
fe} 


qe 
fe) 
0 
1 
fe) 
A] 2H] “€९- 


i 
A 


vo 
Boe) 


0 
* 
0 
i} 
mom} om 


1 
mn 


! 
mn 


0 
ios 


ios 


0 


